महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.१९९/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ फेब्रुवारी, २०१९ 


आदेशा 
श्रीमती प्रियांका रंजन छापवाळे, अवर सचिव, नियोजन विभाग यांची विधी व न्याय विभागाच्या 
अधिपत्याखालील श्री.सिध्दीविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई येथील कार्यकारी अधिकारी या 
पदावर प्रथमत: दोन वर्षासाठी खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


31) श्रीमती प्रियांका रंजन छापवाळे, अवर सचिव ह्या ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू 
होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला त्या आपल्या 
शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


बो जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास राहील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्यालळा आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर 
नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


S) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा... इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन) 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन नियोजन विभाग व विधी व न्याय विभाग यांनी श्रीमती प्रियांका रंजन छापवाले यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती आपआपसात ठरवाव्यात. 

३. श्रीमती प्रियांका रंजन छापवाले, अवर सचिव यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी नियोजन विभागामार्फत 
हाताळण्यात येतील. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१२१८०९१९५९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Imtiyaz 
Mushtaque Kazi आणावीत 


काझी) 20198२12 18:11:08 --05'30' 
(इ.मु. 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 


ra, 
d0cSea5c63b3146314d 


प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.१९९/का.१४ 


३) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) अ.मु.स./प्रधान सचिव, नियोजन विभाग / विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) सह/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग / विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) सह/उप सचिव (कार्या.१६), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७) अध्यक्ष, श्री.सिध्दीविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई 

८) श्रीमती प्रियांका रंजन छापवाळे, अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032 
(प्रशासकीय विभागामार्फत) 

९) कार्या.१४ संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


